सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे तांत्रिक 
गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौशल्य-२, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा: १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 

प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र राज्य 
placed, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी- 
२०२०/प्र.क्र.१११/कौडल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.मान्यता / 
का.क्र.०१/२०२२-२३/८९३, दि.१३ जून, २०२२, पत्र क्र.मान्यता/का.क्र.०१/२०२२- 
२३/९७७, दि २९ जुन २०२२ व पत्र क्र. का.क्र.१/ मान्यता/२०२२/१५०४, 
दि.२ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी 
(अँड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना 
रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या 
व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची (सध्याचे नाव महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व 
स्वयंरोजगार या vexed व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. 
औद्योगिककरणातील वाढ,बदलते तंत्रज्ञान,सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ 
महिने,१ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत 
आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौडल्य-२ 


संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावाची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात 
आली आहेत. त्यानुसार सन २०२२-२३ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाणणी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे तांत्रिक गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता 
देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ 
मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२२-२३ पासून मंडळाचे तांत्रिक 
गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित 
तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता देण्यात आलेल्या 
संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ 
तसेच, संचाळनाळयाच्या अधिपत्याखाळीलळ संबधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित 
होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी संस्थांना, ज्या जागेत 
मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी waar करण्यात यावेत. तसेच त्याच जागेचा 
मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधीळ उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत 
आहे. 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिळी असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा 
आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता Waar घेतलेल्या विद्यार्थ्याना भारत 
सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 


५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाय्यहित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौदल्य-२ 


६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधीळ/प्रस्तावामध्ये अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतेतीलळ अभ्यासक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि sen दोषी संस्थांवर 
कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अशा सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेशा क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौडाल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अजा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 
संस्थेने पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव 
व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


८. उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ प्र.क्र.२४५(क)/ 
व्यशि-४, दि, १६ जानेवारी, २०१३ अन्वये आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने चलनाद्वारे अथवा IH 
गॅरटीच्या स्वरुपात संबधीत संस्थेने भरणे आवऱयक राहील. 


९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी २५ इतकी राहील. 


१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास BY WAST ग्राह्म धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध| अधिनियम, २०१३” लागू 
राहील. 


११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास 
सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


१२. महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या अभ्यासक्रमात 
शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम 
राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौडल्य-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२१२०९१४००३०१७०३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


io 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vinod Sheshrao 


Bondre टॅ : 
(विनोद बोंदरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
, प्रधान सचिव, pred, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 


मुंबई. 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपूर (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
यांच्या मार्फत) 


. संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 


शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या मार्फत). 
संबंधित संस्था. (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ यांच्या मार्फत) 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


ied, WIR, salad व नाविन्यता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौठशल्य-२,दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -तांत्रिक गट) 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन इलेक्ट्रिशियन मेकॅनिक, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


समर्थ समाज संचलित जोंधळे इन्स्टिटयूट ऑफ 
पॅरामेडीकल अँण्ड स्किल डेव्हलपमेंट,जोंधळे चौक, 
रेल्वे स्टेशन समोर, डोंबिवली (पश्चिम] जिल्हा ठाणे 
४२१ २०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन HS कॅम ऑपरेटर, अर्धवेळ, कालावधी- सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक-३०३१२७ 


विजया बहुउद्देशिय शैक्षणिक व सामाजीक संस्था ०२ 
औरंगाबाद औरंगाबाद |संचलित ग्लोबल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर प्लॉट नं. (- |प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
३६९, बजाज नगर, MIDC, वाळूज, औरंगाबाद 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन फिटर (प्रात्यक्षिक), अर्ध वेळ, कालावधी - सहा महिने 
जयभद्रा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था संचलित योगेश्वर 
औरंगाबाद औरंगाबाद व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, महालपिंपरी, (रामपूर) पो.  ।प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
वरुड (काजी) , ता.जि. औरंगाबाद 


प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 


ied, WIR, salad व नाविन्यता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौठशल्य-२,दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -तांत्रिक गट) 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक-३०३१७७ 


विजया बहुउद्देशिय शैक्षणिक व सामाजीक संस्था प्रथमच नविन अभ्यासक्रम |।०२ 
reed पक संचलित ग्लोबल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर प्लॉट नं. X- 
औरंगाबाद | औरंगाबाद शि ओहळ nee eas 
३६९, बजाज नगर, आकार टल समोर, MIDC, वाळूज, 
औरंगाबाद. 
4 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन वायरमन, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक-३०२२०९ 


म. इसाक पटेल मेमोरियल एज्यु. सोसायटी संचलित गाशा 
तबार | secs निगा त ं जुन्या संस्थेत नवीन 
औरंगाबाद lens}  ।एमआयपी व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर औंढा, नागनाथ, ह हाच 
जि. हिंगोली ४३१७०५ (संस्था कोड २००११४) 


Pied, WI, salad व नाविन्यता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौडशल्य-२,दि. ०९ डिसेंबर, 2022 सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -तांत्रिक गट) 
६ अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन बांधकाम पर्यवेक्षक, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


सुशिल मुरली सातमाळा डोंगरी वैद्यकीय, बहुउद्देशिय 
तवार. |e सेवाभावी संस्था, संचळित डॉ.पी.एम. पाटील 
औरंगाबाद औरंगाबाद क प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर , ,गोदेगांव, ता. 
सोयगांव, जि. औरंगाबाद 


पब्लिक एज्युकेशन डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित ता. ०२ 
य काचा पैठण, जि. औरंगाबाद संचलित पब्लिक कौशल्य 

औरंगाबाद औरंगाबाद र य | ene प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
विकास संस्था, गट नं. १०८३, निलजगाव रोड, 
बिडकीन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद शिक 
म. इसाक पटेल मेमोरियल एज्यु. सोसायटी, गट क्र. 
२३६, जवळा बाजार, ता. औंढा, जि. हिंगोली संचलित 

औरंगाबाद हिंगोली ।एमआयपी व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर औंढा, नागनाथ, | तुकडीत वाढ 
जि. हिंगोली ४३१७०५ (संस्था कोड २००११४) 


ied, WIR, salad व नाविन्यता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौठशल्य-२,दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट -तांत्रिक गट) 


[ARON या तिक... - १ 

जिजाऊ चॅरीटेबल ट्रस्ट संचलित जिजाऊ टेक्नीकळ ।प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 

IV [अमरावती |बुलडाणा ।|कॉलेज कौशल्य विकास संस्था, ता. देऊळगांव राजा, 
जि. बुलडाणा. 
साहस बहुउद्देशिय संस्था संचळित व्हिजन एज्युकेशन 
अँकेडमी अँन्ड स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेटर, धारणी, 

४. वती .. आशावेती जयस्तंभ चौक, मेन रोड, धारणी, जि. अमरावती.(संस्था गवत्या 
कोड २८०७४९) 


संजीवनी बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास संस्था, तुकुम, 
१॥ नागपूर चंद्रपूर चंद्रपूर संचलित गुरुकुल स्किल डेव्हलपमेंट प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
इन्स्टिटयूट, तुकुम, चंद्रपूर ४४२४०१ 


9 | अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रीशिअन, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


श्री. साई सामाजिक विकास संस्था संचलित जे.के. ०२ 
औरंगाबाद औरंगाबाद ।व्होकेऱनल ट्रेनिंग सेंटर, प्लॉट नं. 8-१, MIDC पैठण, ।प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 


ied, WIR, Salad व नाविन्यता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौठशल्य-२,दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -तांत्रिक गट) 


सम्मेद बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित सम्मेद 

कौशल्य विकास संस्था, अंबड-जालना मेन रोड, अंबड, |प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
ता. अंबड, जि. जालना 

म. इसाक पटेल मेमोरियल एज्यु. सोसायटी संचलित 

एमआयपी व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर औंढा, नागनाथ, ।|जुन्या संस्थेत नवीन 


जि. हिंगोली ४३१७०५ (संस्था कोड २००११४) अभ्यासक्रम 
देवी महालक्ष्मी कौडठाल्य विकास 


सस्था,मास्कल,तालुका- कल्याण , जिल्हा ठाणे ४२१ प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
६०६ 


; अभ्यासक्रमाचे नाव-डिप्लोमा कोर्स इन जनरल फिटर कम मेकॅनिक,पूर्णवेळ,कालावधी-दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक-३०३४०३ 
मुंबई देवी महालक्ष्मी कौठल्य विकास a pa = q 

| प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
संस्था,मास्कळ,तालुका- कल्याण , जिल्हा ठाणे ४२१ 


ied, WIR, salad व नाविन्यता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौठशल्य-२,दि. ०९ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -तांत्रिक गट) 


श्री. साई सामाजिक विकास संस्था संचलित जे.के. ०२ 
औरंगाबाद औरंगाबाद 'व्होकेऱशनल ट्रेनिंग सेंटर, tate नं. 8-१, MIDC पैठण, ।प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन बिल्डींग SRM सुपरवायझर, पूर्णवेळ, दोन वर्ष 


विद्याजागर फाऊंडेशन, परसोडा, जि. नागपूर संचलित 
जनजागर स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, मौज भोजपूर, 
नागपूर नागपूर बव aT, eA नागपूर प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
ग्रामपंचायत मनपूर, ता. रामटेक, जिल्हा नागपूर ४४१ 
१०६. 
देवी महालक्ष्मी कौडल्य विकास शिश १ 
संस्था,मास्कल,तालुका- कल्याण , जिल्हा ठाणे ४२१ ।प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
६०५ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन इंटेरीयर SHER, अर्धवेळ, एक वर्ष 


ied, WIR, salad व नाविन्यता विभाग,शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१७५/कौडशल्य-२,दि. ०९ डिसेंबर, 2022 सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे/जुन्या संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट -तांत्रिक गट) 


Ce es |... 
इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रोएटिव्ह जेटस wiser संचालित 
इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रीएटिव्ह जेटस फौंडेशन स्कील 
औरंगाबाद औरंगाबाद ।डेव्हलपमेंट सेंटर,११४ पहिला मजला,साई ट्रेड सेंटर ।प्रथमच नविन अभ्यासक्रम 
रेल्वे स्टेशन,आर.टी.ओ.रोड,औरंगाबाद 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन PRR सर्व्हेयिंग , पूर्णवेळ, दोन वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - 


देवी महालक्ष्मी कौडाल्य विकास 
मुंबई ठाणे संस्था,मास्कल,तालुका- कल्याण , जिल्हा ठाणे ४२१ po १ 
a अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन मेकॅनिक मोटार व्हिकेल, पूर्णवेळ, दोन |अभ्यासक्रम सांकेतांक - 
वर्ष ३०६४०६ 


देवी महालक्ष्मी कौडाल्य विकास 
मुंबई ठाणे संस्था,मास्कल,तालुका- कल्याण , जिल्हा ठाणे ४२१ का १ 


६०६५ 


